प्रशासकीय मान्यता : 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयांना राज्य योजनातंर्गत 
निधीतून मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एखप्र -२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग- २/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १८ मार्च, २०२१ 


वाचा : १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/ 

भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४० 
/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

x) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 

५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं / यंशाख/ 
शावैमवरु / रायो / एकत्रित प्रस्ताव / १- म / २१७५/२०२१, दिनांक १०.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त नमूद दिनांक १०.०२.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील संस्थांना राज्य योजनातंर्गत प्राप्त निधीतून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुषंगाने खालील तक्त्यात नमूद संस्थांना राज्य 
योजनातंर्गत प्राप्त निधीतून संस्थानिहाय आवश्‍यक असणारी रुपये ३,८२,४६,९८४/- ( रुपये तीन 
कोटी, ब्याऐंशी लक्ष, होहेचाळीस हजार, नऊऱो, AV फक्त) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नांव एकूण किंमत 
Ea आरोग्य पथक, पालघर १०००००१ 
२ | कामा आणि अब्लेस रुग्णालय, मुंबई २४६८८०० 
३ | गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय, मुंबई ४७९९७७८ 
४ ।नागरी आरोग्यकेंद्र, वांद्रे ३१८६००० 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -२ /प्रशा-१ 


अ.क्र 


संस्थेचे नांव एकूण किंमत 


सेंट जॉर्जस रूग्णालय, मुंबई ४७७४५०० 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव १२९३०२२१ 


श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे २३८८००० 


सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे ६६९९६८४ 


एकूण २३२८२४६९८४ 


अटी :- 


& . 


सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस 
राज्ययोजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४ / प्र.क्र.८२ / भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व 
अनुषांगिक शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपाळन 
करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनि्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेडहा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -२ /प्रशा-१ 


qo. 


99. 


१२. 


93. 


२ 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवड्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास WE होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून sen बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 
करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


प्रस्तुत विषयी सोबतच्या परिशिष्टातील यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील 


लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा 


३. 


मागणी क्र.-एस ४ 
४२१० | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ | वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ | विषमचिकित्सा 
(००) | शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
(३७) | बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) 
५२ | यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 


२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -२ /प्रशा-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१६००३३९२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO DA H A L E Date: 2021.03.18 20:32:36 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार -१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई व नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव 

५. अधिष्ठाता, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई 

६. अधिष्ठाता, श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

९. अधीक्षक, कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 

१०.अधिक्षक, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई 

११.अधिक्षक, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई 

१२.संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे / जळगाव 

१३.निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -२ /प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : एखप्र २०२१ / प्र.क्र.९०/ भाग-२ / Van - १ , दिनांक १८.०३.२०२१ चे 


सहपत्र 
१. आरोग्य पथक, पालघर 

अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
ea इन्व्हर्टर चिञ ४९५०० ४९५०० 
2 | इलेक्ट्रिक गायनेक एक्झामिन टेबल a १९९९३० १९९९३० 
3. | इलेक्ट्रिक लिथोटोमी पोझिठान टेबल | त... १९९९२३० १९९९३० 
४ | एअर कंडिशनर २ ४६५०१ ९३००२ 
५ | काडियक मानिटर शिळ्या १४१४०५ १४१४०५ 
६ | थर्मल मिनी फॉर्गिंग मशीन za १५८८२ १५८८२ 
७ | बटरी फार इन्व्हर्टर & २५०६७ १५०४०२ 
८ । सीसीटीव्ही a १४९९५० १४९९५० 
एकूण १४ ८२८१६५ १०००००१ 

२. कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 

अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
hese एक्झामिन टेबल विथ मॅटरेसेस ३ १००००० ३००००० 
२ एनएसटी मशीन २ ६००००० २००००० 
3 | एस.एस. ट्रॉली विथ बेसिनेट षु २५००० १२५००० 
४ | डिलीवरी टेबल २ ५०००० १००००० 

५ | डेटल एक्स-रे मशीन |_| ७५४०० ७५४०० 
६ ड्रेसिंग ट्रॉली za 240000 290000 
७ | पल्स ऑक्सिमीटर ६ ५०००० ३००००० 
८ | dare eit re] १४४०० १४४०० 

९ । फॉर्गिंग मशीन ८ ३७५०० 300000 
१० | रेडियेट TRAN 2 १००००० २००००० 
जि १ । व्हेटस मशीन चिड १५०००० १५०००० 
१२ | WR Aa A २४००० १४४००० 
१३ | स्पॉट लाइटसह पीव्ही टेबल Lie !| १५०००० १५०००० 
१४ | स्पॉटलाइट 8 ५०००० २००००० 
एकूण ४३ २४६८८०० 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -२ /प्रशा-१ 


३. गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई 


अ.क्र. यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
Kai 3 चिप सीसीडी एचडी क॑मेराल ai २९८००० २९८००० 
2 | THe tess अँक्सेसरीज फार ईसीजी | २ ३५२५९ ७०५१८ 
Aalst 
3 इलेक्ट्रिक ऑटोस्पी सां मशीन a 300000 300000 
४ | एचडी Ha कन्सोल दिड २९९००० २९९००० 
५  एलएमए सायझर ३,४,५ 4 १२७४० ६३७०० 
६ । ऑटोसॅम्पळर फॉर  इलेक्ट्रोलाइट णि २३०६९० २३०६९० 
ऑननालाइझर 
७ | काडियक मॉनिटर मल्टीपारा शिश १४५६०० १४५६०० 
८ | डिफिब्रिलेटर शिक ३००००० ३००००० 
९ | पोर्टेबल UR मशीन a 300000 300000 
| qo | o | फ्लेझिबल फायबर ब्रॉन्कोस्कोप a ७००००० ७००००० 
(a | १ | बिपॅप मशीन 1 १_| ३००००० ३००००० 
१२ । बंटरी ओपरेटेड unos इलेक्ट्रिक et १४०००० १४०००० 
ऑसिलेटिंग सॉ मशीन 
१३ | बंटरी ओपरेटेड सजिकल ड्रिल मशीन 2 १४०००० २८०००० 
१४ | बेड साइड मॉनिटर (५ परा) चिञ ३००००० ३००००० 
१५ । बोन डस्ट कलेकटर Ea १५०००० १५०००० 
१६ । युनिव्हर्सल काल्फ स्लीव्ह्स क्मपर्मेटीबळ | २५ ३४५० ८६२५० 
विथ कोलेनो Coo डीव्हीटी सिस्टम 
१७ | लाइट dS स्टाईल प २५०० १२५०० 
१८ । व्हेंटिलेटिंग बोगी १४ १६८० २३५२० 
१९ | SS हेल्ड पोर्टेबल लॅपटॉप बेस्ड स्पिरोमीटर a 300000 300000 
विथ प्रिंटर 
२० | हाय स्पीड स्टरलायझर za ५००००० ५००००० 
एकूण ४७९९७७८ 
४. नागरी केंद, ae 
अ.क्र. | यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत । एकूण किंमत 
शि sR सेन्ट्रल पाईपलाईन विथ | ३१८६००० ३१८६००० 


अँक्सेसरीज अँण्ड यूनिट फॉर ऑक्सीजन, 
नायट्रोजन ऑक्साईड अण्ड व्हॅक्यूम 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -२ /प्रशा-१ 


सिस्टीम 
एकूण | 9 | ३१८६००० 
५. सेंट जॉर्जस रूग्णालय, मुंबई 
अ.क्र. यंत्रसामुग्रीचे नाव 1 नग । प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
za २७ मॉनिटर tes विथ मेडिकल मॉनिटर feat | 2190000 2190000 
2 आर्थोस्कोपी सेट zm ३६००००० ३६००००० 
3 | Wes SSX ग्रासपर eae ३४५०० ३४५०० 
४ | बॉलर ग्रासपर - फेनेस्ट्रेड २ ६९००० १३८००० 
५ | बॉलर ग्रासपर -बॅबकॉक २ ६९००० १३८००० 
६ | बॉलर ग्रासपर - ST २ ६९००० १३८००० 
७ | बॉलर ग्रास्पर २ ६९००० १३८००० 
८ | लेप्रोस्कोपिक "एल" शेप हुक २ ६९००० १३८००० 
९ । सीओ र? इन्फ्लटर 30 लि. 1 १_| १८०००० १८०००० 
ष्कूण ४७७४५०० 
६. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
ee सेंट्रीफ्यूज मशीन विथ रोटरी हेड स्क्वेअर il ८४००० ८४००० 
टाईप 
२ | आयनोटोरेसीस मशीन Ea ३०६८० ३०६८० 
३ | इनफ्यूजन पंप ५ ४४५४२ २२२७१० 
४ | इलेक्ट्रोसजिकल युनिट fe ook २९८३९६ २९८३९६ 
५ | एअरवे ट्रेनिंग मेडिसीन विथअनाटोमिकल aa १६८००० १६८००० 
कट URM 
६ ।एक्सरेव्ह्यू बॉक्स ४ ५८००० २३२००० 
(9 ओटी टेबल चिव २५०००० २५०००० 
८ | क्रिटीकल फ्लिकर फ्यूजनअॅपराटस २ ४१३०० ८२६०० 
९ | क्लोरीमीटर bane ८६००० ८६००० 
| qo | o | गॅस्ट्रोस्कोप आणि कोलळोनोस्कोप चिक ३७४२७१७ ३७४२७१७ 
esas] १ | डिफ्रिब्रिलेटर Bm २७०४८० २७०४८० 
१२ | पल्स ऑक्सिमीटर ao ९५००० ९५००० 
१३ | पीआरपी aay pea | १४७५० १४७५० 
१४ । पीएच मीटर शिवा ५६००० ५६००० 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -२ /प्रशा-१ 


१५ ।फ्यूम हूड विक २१८३०० २१८३०० 
१६ | बायनोक्यूलर मायक्रोस्कोप विथलाईट सोर्स | १५ १९७५० २९६२५० 
१७ । मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर विथस्क्रीन २ १३५००० २७०००० 
q¢ | मायक्रोपीपेट व्हेरिएबल मूल्य०.५-१०॥ | १ | १३५०० १३५०० 
१९ | मायक्रोपीपेट व्हेरिएबल मूल्य १००-१०००॥ | १ | १३५०० १३५०० 
२०_ | मायक्रोपीपेट व्हेरिएबल मूल्य१०-१००॥॥ | १ | १३५०० १३५०० 
२१_ | मायक्रोपीपेट व्हेरिएबल मूल्य २०-२००॥ | १ | १३५०० १३५०० 
२२ | मोनोक्युलर मायक्रोस्कोप ४५ ६६६० २९९७०० 
२३ | मोबाइल ओटी एलईडी लाइट २ १२०९६० २४१९२० 
२४ | यूडीएस लॅप | 4 | २३०१० २३०१० 
२५ | रिसर्च बायनोक्‍्यूलर मायक्रोस्कोप ५ ५९९८० २९९९०० 
२६ | रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कटरी मशीन zal ५६६४० ५६६४० 
२७ | लॅब फ्रोज 1 १_| ५५००० ५५००० 
२८ | लेप्रोस्कोपिक सेट विथ अँक्सेसरीज | a | ४९९९१८२ ४९९९१८२ 
२९ | सीलींग ऑपरेशन लाईट चिल २९९९८६ २९९९८६ 
३० | सेमी आटोमटीक केमेस्ट्री अनाळायझर ha १८३००० १८३००० 
एकूण १२९३०२२१ 
७. श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे 
अ.क्र. यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
॥ इनडायरेक्ट ओप्थालमोस्कोप 1 १_| ७०००० ७०००० 
२ | इन्सुलिन इनफ्यूजन पंप ९ ३१२५० २८१२५० 
३ | इन्सुलिन पेन १५ २१४० ३२१०० 
४ | ईसीजी मशीन्स 3 ८१००० २४३००० 
५ | ऑल इन वन कॉम्प्युटर २० ६६००० ५२४००० 
६ | किट्सस्टोर्ज रेफ्रिजरेटर goo लिटर विथ | २ १२५००० २५०००० 
डिजिटल डिसप्ले 
७ ।ट्यूनींग फोक टु टेस्ट BRM ३२-१०,००० | ५ १०००० ५०००० 
सीपीएस 
८ | ट्रान्सडर्मल te १५ ९५० १४२५० 
९ ट्रेडमिल अॅपराटस कि ५०००० ५०००० 
दि ० | डायरेक्ट ऑपथल्मोस्कोप (न Rats ३ २०००० ६०००० 
| ae] १ | डिजिटल स्फिगमोमनोमीटर २० १९५० ३९००० 
१२ | नेझलस्प्रे १५ | ११० | १६५० 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -२ /प्रशा-१ 


१३ | पेरीमीटर विथ चार्ट (प्रिस्ले स्मिथ एस / २ ३७३५० ७४७०० 
एलपी 28 BB बी अँड टी 
१४ ।मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन विथ | १५१००० १५१००० 
लॅपटॉप 
१५ | माणिकिन्स २ ४५७७० ९१५४० 
१६ । मीटर डोस इनहेलर्स १४ १९० २६६० 
१७ | मॅनिकिन निम्मा सीपीआर प्रशिक्षण ३ २६००० ७८००० 
१८ | राइट पीक फ्लो मीटर | a0 | 2000 20000 
१९ | रोटाहेलर्स १५ १६५ २४७५ 
२० | स्पिरोमीटर ओडिनरी २ १४००० २८००० 
२१ | स्पेसर १५ ४२५ ६३७५ 
२२ | स्प्लिट एसी १.५ टन कॅप. षु ५०००० २५०००० 
२२ स्फिग्मोमनोमीटर FRR 20 ३४०० ६८००० 
एकूण २३८८००० 
८. सर्वोपचार रुगणालय, धुळे 
अ.क्र. यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
दिक आरएच व्हींवींग बॉक्स २ २९४७० ५८९४० 
२ ईसीजी मशीन 3 ८९००० २६७००० 
3 | एलईडी डिस्प्लेसह पीएच मीटर 1 १_| २५००० २५००० 
४ | एलिसा रीडर gar सेट | a २५०००० २५०००० 
५ ।'ओरट्रांली एस.एस. 4 ४००० २०००० 
६ | कम्प्यूटर विथ प्रिंटर ५ ५९७५० २९८७५० 
9 क्रायोबाथ na १५३४०० १५३४०० 
८ | गारबेज कंटेनर विथ व्हीलमीडीयम ४ १६००० ६४००० 
९ । ट्यूब सीलर | a | ८0००० ८५००० 
१० डाएट ट्रॉली विथ कव्हर ८ २९००० २३२००० 
oa q | डोनर चेअर षु १५००० ७५००० 
१२ | ड्रेसिंग SA 92x90 सीमलेस ६ ३४५० २०७०० 
93. ड्रेसिंग ड्रम 92x94 सीमलेस ९ ५४६६ ४९१९४ 
१४ | ड्रेसिंग डम १२५१८ MASS १२ ६८१० ८१७२० 
१५ | थोईंग बाथ 1 १_| ८५००० ८५००० 
१६ । निओनेटल व्हेंटिलेटर os 9200000 9200000 
१७ | नेब्युलायझर एअर फ्लो लीमीटलिटप्रतिमि | २ ७००० १४००० 
१८ | प्लाझ्मा एक्सप्रेसर मॅन्युअल २ १८००० 3६००० 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -२ /प्रशा-१ 


१९ फ्रिज २ २४९९० ४९९८० 
२० | बायोमेडिकल वेस्ट ट्रांली (बीगसाईज) ¥ 22000 ८८००० 
२१ | बीबी रेफ्रिजरेटर ६०० लि हि २६५००० २६५००० 
२२ मल्टी चॅनेल मायक्रोपीपेटव्हेरिएबळ ३०- | 3 २०००० ६०००० 
३०० 
२३ | मायक्रोपीपेट व्हेरिएबल २०-२०० षु १६००० ८०००० 
२४ | लंब सेंट्रीफ्यूज मशीन ४ २२००० ८८००० 
२५ वेट मशीन निओनेटल -डीजीटल २ १५००० 30000 
२६ | वेट मशीन निओनेटल - सींपळल २ ३५०० ७००० 
२७ | वॉटर बाथ २ २८००० ५६००० 
२८ । व्हील चेअर | 90 | २८००० २८०००० 
२९ स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली ८ ३४००० २७२००० 
३० | हार्मोनिक thus |. तै. | २४०८००० २४०८००० 
एकूण ६६९९६८४ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


